सूपमध्ये मिरची 
कोणी टाकली? 


लेखिका: जोअॅना कोल 
चित्रे: आर. डब्ल्यू. अॅले 
मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


सू आई आणि जो बाबा यांचं जुनं मोठं शेत 
होतं . शेतात सर्वत्र तण माजलं होतं . त्यांचं 
जुनं लहानसं घरसुद्धा होतं . घराच्या 
भिंतींवरचा रंग पार उडून चालला होता . 
त्यांना बरीच मुलं होती. ती अंगावरच्या 
कपड्यांच्या तुलनेत लवकर मोठी होत होती. 
आई- बाबा आपल्या मेहनतीच्या बळावर 
मानाने जगत होते . 


एकदा त्यांना एक पत्र आलं . 
त्यांची श्रीमंत टूटी मावशी 
त्यांच्याकडे रात्री जेवायला येणार 
होती. 


“ गरीब असलो म्हणून काय झालं ! आपण एक 
चविष्ट सूप बनवू. असं सूप मावशीने तिच्या उभ्या 
आयुष्यात कधी चाखलं नसेल,” सू आई म्हणाली. 


" मावशी श्रीमंतीत वाढलीय. आपल्या या 
गरीबखान्याकडे बघून तिला काय वाटेल ? " जो 
बाबांना काळजी वाटू लागली . 


सूप बनवायला घरातल्या प्रत्येकाने मदत 
केली. जो बाबाने मांस आणलं . सॅमने कांदे 
बटाटे कापून दिले . टॉबी आणि जेनने गाजरं 
कापली. सर्व जिन्नस त्यांनी एका भांड्यामध्ये 
ठेवलेल्या पाण्यात टाकलं . सू आईने भांड 
चुलीवर ठेवलं . 


मग बाबा म्हणाले , “ चला, मी तुम्हाला कामं 
वाटून देतो. ” त्यांनी सर्वांना वेगवेगळी कामं 
नेमून दिली. 


सू आई अंगणात कपडे धुऊ लागली. 
अचानक चुलीवर ठेवलेल्या सूपला उकळी 
फुटल्याचा आवाज आला. आपण सूपमध्ये 
मिरची टाकायला विसरलो , हे तिच्या लक्षात 
आलं . मिरची घातल्याशिवाय सूप चविष्ट 
कसं बनेल? 


“ जो , ऐक ना ! चुलीवरच्या सूपमध्ये थोडी मिरची 
टाकून येतोस का ? ” सू म्हणाली . 


" आता काय करावं? " सू आई म्हणाली . 


सूप उकळण्याचा आवाज वाढू लागला . 


" मला वेळ नाही सू . मी लाकडं 
तोडतोय,” जो म्हणाले . 


" सॅम , जरा चुलीवरच्या सूपमध्ये मिरची टाकतोस 
का ? " सू आईने सॅमला सांगितलं . 


“ काय करावं?" सू आईला प्रश्न पडला. 


“ अगं आई, मी खिडक्या साफ करतोय . 
मला काही सांगू नकोस," सॅम उत्तरला. 


आता सूप आणखी जोरात उकळू लागलं . 


" टॉबी, जेन , कुणीतरी जाऊन चुलीवरच्या सूपमध्ये 
मिरची टाकेल का ? " सू आईने आरोळी दिली . 


“ काय करावं ?" सू आई चिंतेत पडली. तिचे 
दोन्ही हात कोपरापर्यंत साबणाच्या फेसात 
बुडालेले होते. त्यामुळे ती सूपमध्ये मिरची 
टाकू शकत नव्हती . 


टॉबी आणि जेन बागेतून मोठ्याने म्हणाले , 
“ आम्ही गवत कापत आहोत . आता येऊ 
शकत नाही." 


आता चुलीवरच्या भांड्यातलं सूप आणखी 
जास्त उकळू लागलं . 


थोड्या वेळाने जो बाबांचे लाकूड तोडण्याचे काम 
संपलं . ते मनाशी म्हणाले, “ चला, आता 
चुलीवरच्या सूपमध्ये मिरची टाकू ." 


मग स्वयंपाकघरात जाऊन त्यांनी सूपमध्ये एक 
मिरची टाकली. 


म्हणून , स्वयंपाकघरात जाऊन 
त्याने सूपमध्ये दोन मिरच्या 
टाकल्या . 


थोड्या वेळाने सॅम स्वत: शी म्हणाला, “खिडकी 
साफ करून झाली. आता चुलीवरच्या सूपमध्ये 
मिरची टाकतो. ” 


थोड्या वेळाने टॉबी आणि जेनचे गवत 
कापून झाले. “ चला, आता सूपमध्ये 
मिरची टाकू,” ते म्हणाले. 


मग स्वयंपाकघरात जाऊन त्यांनी 
सूपमध्ये तीन मिरच्या टाकल्या. 


मग सू आईने स्वत : स्वयंपाकघरात जाऊन 
सूपमध्ये चार मिरच्या टाकल्या. “ आता सूप 
अगदी चविष्ट होईल ,” ती मनाशी म्हणाली . 


थोड्या वेळाने सू आईने विचार केला, “ सूपमध्ये 
मिरची टाकायला सगळ्यांना विचारून झालं . पण 
सगळेच नाही म्हणाले . आता मीच जाऊन टाकून 
येते. सूप खूप जास्त आहे, तेव्हा थोडी जास्तच 
मिरची टाकते त्यात .” 


जेवणाची वेळ होईपर्यंत , कपडे धुऊन झाले 
होते, गवत कापून झालं होतं , लाकडं तोडून 
झाली होती , खिडक्या साफ करून झाल्या 
होत्या आणि सूपाचा खमंग वास सुटला 
होता. 


टूटी मावशी आली तेव्हा सगळे नवे कपडे घालून बसले 
होते. सर्वांनाच खूप भूक लागली होती . सर्वांनी टूटी 
मावशीला अभिवादन केलं . त्यांनी मावशीला बसायला 
सगळ्यात चांगली खुर्ची दिली. तिला भेग न पडलेली 
थाळी दिली. सू आईने भांड्यातलं सूप तिच्या थाळीत 
वाढलं . 


टूटी मावशी सूप तोंडात कधी टाकतेय, याची 
वाट बघत सगळे थांबले. मावशीने सूप 
चमच्यात घेतलं आणि तोंडात टाकलं . 


अरे बापरे ! किती भयानक चेहरा 
केला मावशीने ! 


मावशीने एक दीर्घ श्वास घेतला, ती थोडं 
पाणी प्याली, तिच्या डोळ्यातून थोडं पाणी 
आलं . मग तिने टेबलच्या सभोवार पाहिलं . 


" सूपमध्ये मिरची कोणी टाकली? " 
ती किंचाळली . 


सू आई, जो बाबा , सॅम, टॉबी आणि जेन हे 
सगळे एकाच वेळी ओरडले , 
“ मी सूपमध्ये मिरची टाकली. ” 


मग सगळ्यांनी सूपची चव घेतली. "बापरे ! " 
सगळे टूटी मावशीच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागले. तिला 
खूप राग आलेला दिसत होता . पण ती आपलं हसू 
लपवत होती, हे टॉबी आणि जेनच्या लक्षात आलं . 
मग फिदीफिदी हसण्याचा आवाज आला. हा आवाज 
आणखी मोठा झाला, मग आणखी मोठा ! काही 
क्षणात , सगळेच मोठमोठ्याने हसू लागले . 


“ हे सूप कुणी पिऊ शकणार नाही , ” 
जो बाबा म्हणाले . 


" माझं आवडतं ऑमलेट बनवू,” टूटी मावशी 
म्हणाली. 


" चला , दुसरा एखादा पदार्थ बनवू, " 
सू आई म्हणाली . 


टूटी मावशीने आपले बूट काढले. 
तिने एक एप्रन घातलं . 
तिने अंडी मागितली . 
तिने कांदे मागितले. 
तिने ओवा मागितला. 
तिने तुळस , टोमॅटो, मीठ आणि 
मिरची मागितली. 


" काय? " 
“मिरची ?" 
" माफ करा , टूटी मावशी !” 


" घरात नावालासुद्धा मिरची 
उरली नाही .” 
“ अरे देवा !” 


समाप्त 


